नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग, 

शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 9) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

3) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.१५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड 
करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहील. 


२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत 
करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


(IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, गोंदिया/ कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व 
शर्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१९३०२५३२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA DEPARTMENT 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1 bd 1b7158b9523537dccl d46bc807768647 
rashtra, 


a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D EV E N D RA C H A U D H A R | serialNumber=A75E4CF904B78F2AE0S5 1843EA1BA6106A393C2BOCF60 
FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 19:39:41 +05'30" 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, गोंदिया, 
३. मुख्याधिकारी, अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, गोंदिया, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिया, 
१२. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


: = रक्‍कम 
अ.क्र. | नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ८ येथे लेदे यांच्या घरापासुन ते जि.प.स्कुल पर्यंत दोन्ही 
Peet JAR सागत गटर es १०.०० 
बाजुस बंद गटार नाली बांधकाम 
२ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ८ येथे यदुनंदजी चांदेवार ते जि.प.स्कुल पर्यंत WE लावणे १०.०० 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ८ येथे Se यांच्या घरापासुन ते जायस्वाल ते विजय मडावी 
३ /मोर re य टा ह १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत बंद गटार नाली बांधकाम 
४ | अजुंनी/मोर । प्रभाग क्र. ८ येथे नेवारे ते महेंद्र मेश्राम पर्यंत वेअरिंग कोट १०.०० 
५ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ८ येथे गोविंदा राऊत ते विजय मडावी पेव्हर ब्लॉक बसविणे | १०.०० 
६ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ८ येथे विजय भैसारे ते धनंजय गोंडाने पेव्हर ब्लॉक बसविणे | १०.०० 
प्रभाग क्र. ८ येथे पुरुषोत्तम लाडे ते मधुकर शाहारे यांच्या घरापर्यंत बंद 
७ | अर्जुनी/मोर गटार वं 3 3 १०.०० 
गटार नाली बांधकाम 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ८ येथे केवळराम मेश्राम ते कोसरे यांच्या घरापर्यंत बंद गटार 
८ /मोर धाका १०.०० 
नाली बांधकाम 
९ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ८ येथे लाडे ते मधुकर Ber बंद गटार नाली बांधकाम १०.०० 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ८ येथे जायस्वाल ते लाडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
षि /मोर की १०.०० 
बांधकाम 
।_११_ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ८ येथे लेदे यांच्या घरासमोर सभागृह बांधकाम १०.०० 
१२ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ०१ येथे हनुमान मंदिर समोरील भागात Open Green Gym | १०.०० 
प्रभाग क्र. ०२ येथे श्री. रामचंद्र राऊत यांच्या घरामागे Open Green 
१३ | अर्जुनी/मोर 7 १०.०० 
Gym 
१४ | अर्जुंनी/मोर | प्रभाग क्र. 03 येथे संविधान चौक येथे Open Green Gym १०.०० 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ०४ येथे श्री.जगदिश चौधरी यांच्या घरासमोर Open Green 
१५ /मोर १०.०० 
Gym 
१६ | अर्जुंनी/मोर | प्रभाग क्र. ०५ येथे माता मंदिर जवळ Open Green Gym १०.०० 
प्रभाग क्र. of येथे श्री. HS गोटेफोडे यांच्या घरासमोर Open 
१७ | अर्जुनी/मोर ; र १०.०० 
Green Gym 
१८ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ०७ येथे समाज भवन च्या आजुबाजुला Open Green Gym १०.०० 
१९ | अर्जुंनी/मोर | प्रभाग क्र. ०८ येथे नेवारे यांच्या घराजवळ Open Green Gym १०.०० 
२० | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. ०९ येथे पिपळकर यांच्या घराजवळ Open Green Gym १०.०० 
२१ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. १० येथे कोकोडे यांच्या घराजवळ Open Green Gym १०.०० 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १२ येथे श्री.मेश्राम साहेब यांच्या घरासामोर Open Green 
२२ FT /मोर १०.०० 
Gym 
२३ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. १३ येथे रामटेके सरांच्या घराबाजुला Open Green Gym १०.०० 
२४ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. १४ येथे अंगणवाडी गोदामाजवळ Open Green Gym १०.०० 
प्रभाग क्र. १५ येथे साई नगरी येथे ओपन Space मध्ये श्री.गोवर्धन 
२५ अर्जुनी/मोर — i राजबंदी ड्‌ _ ह १०.०० 
डोंगरवार यांच्या घराजवळ 0 pen Green Gym 
प्रभाग क्र. १६ येथे नंदु राठी यांच्या ले-आऊट मध्ये हुकरेच्या घराजवळ 
२६ | अर्जुनी/मोर page 8 १०.०० 
Open Green Gym 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


= = रक्‍कम 
अ नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १ येथे राजु ब्राम्हणकर ते राऊत सर यांच्या घरापर्यंत CC 
२७ /मोर प व वरी १०.०० 
रोड बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १ येथे लक्ष्मीकांत मडावी ते जेमटे मागचा भाग नाली 
२८ /मोर ——— १०.०० 
बांधकाम र 
२९ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. २ येथे नवलाखे ते हरिदास Cy बंद गटारे बांधकाम करणे. | १०.०० 
३० | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. २ येथे देवेंद्र तरोणे ते चंदेल CC रोड बांधकाम करणे, १०.०० 
३१ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र.३ येथे संविधान चौक, बुध्दविहार येथे बाथरुम तयार करणे. १०.०० 
अर्जुनी प्रभाग क्र.३ येथे बर्गे यांच्या घरासमोरील रोड व नाली ते हंसा शहारे 
२२ /मोर ee राईंडल रोडवाधकाग करा १०.०० 
यांच्या घराच्या साईडला रोड बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र.४ येथे कांता पाऊलझगडे ते INS लंजे यांच्या घरापर्यंत 
३३ /मोर een cee १०.०० 
झाकण बंद नाली बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र.४ येथे अमर मांडवगणे ते रवी वलथरे यांच्या घरापर्यंत 
३४ /मोर क कीच म म १०.०० 
झाकण बंद नाली बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र.५ येथे चांडक यांच्या घरापासून ते लंजेर सर यांच्या घरापर्यंत 
34 /मोर सिमेंट रस्ता 7 तयार करणे व ब्लॉक वि लावणे Go exe) 
सिमेंट रस्ता तयार करणे व पेव्हर ब्लॉक र 
अर्जुनी प्रभाग क्र.६ येथे इयाम चांडक ते गहाणे सर याच्या घरापर्यंत नाली 
३६ /मोर आ eee १०.०० 
सहीत झाकण बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र.६ येथे बन्सोड सर ते पाऊलझगडे सर यांच्या घरापर्यंत नाळी 
३७ /मोर en १०.०० 
सहीत झाकण बांधकाम करणे. 
३८ | अर्जुनी/मोर प्रभाग क्र.७ येथे श्री नाकाडे यांच्या घरापासुन ते प्रदीप केसलकर यांच्या क 
घरापर्यंत सिमेंट ‘ 0,00 
घरापर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र.७ येथे श्री Wear शुक्ला यांच्या घरापासुन ते झिगरे सर यांच्या 
३९ /मोर चरात वो तकर कयी १०.०० 
घरापर्यंत CC रोड बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १० येथे श्री मुंगमोडे ते बोडीच्या पारीपर्यंत नाली व 00 रोड 
४० /मोर वा १०.०० 
बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १० येथे शिला पटले मॅडम ते कापगते यांच्या घरापर्यंत CC 
४१ /मोर रत कापती १०.०० 
रोड बांधकाम करणे 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ११ येथे आनंद डेअरी ते रजनी मेश्राम यांच्या घरापर्यंत HP 
४२ /मोर स्ती १०.०० 
Drain तयार : 
अर्जुनी प्रभाग क्र. ११ येथे बी.जी.पटले सर ते अशोक कापगते यांच्या घरापर्यंत 
४२३ /मोर eee १०.०० 
HP Drain तयार , 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १२ येथे पवन मंत्री यांच्या घरापासुन ते तोशनिवार यांच्या 
४४ /मोर ल की न य १०.०० 
घरापर्यंत नाली व CC Road बांधकाम : 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १२ येथे मुकेडा जायस्वाल ते शहारे यांच्या घरापर्यंत नाली 
४५ /मोर een १०.०० 
बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १३ येथे श्री अवधुत ते श्री दानेशा साखरे यांच्या घरापर्यंत 
४६ /मोर दका दय १०.०० 
नाली बांधकाम | 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


; = रक्‍कम 
अ.क्र. | नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १३ येथे अकबर अली ते हरिष चितलंगे यांच्या घरापर्यंत 
४७ /मोर गा तत १०.०० 
नाली बांधकाम करणे 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १४ येथे माता माऊली रोड नितेठा चिकन सेटर रोडच्या 
४८ /मोर बाजुला —— १०.०० 
दोन्ही बाजुला WE लावणे. 
प्रभाग क्र. १४ येथे माता माऊली मुख्य रस्त्याजवळ भव्य प्रवेश द्वार 
४९ | अर्जुनी/मोर तकात री ह बह दद 
तयार करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १५ येथे बेनीराम लाडे ते प्रेमलाल बळीराम Ber यांच्या 
Yo /AR घरापर्यंत सिमेंट रोड व झाकण — करगे १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट रोड व झाकण सहीत नाली बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १५ येथे कापगते सर ते दरवडे सर यांच्या घरापर्यंत दोन्ही 
५१ /मोर बाजूला झाकण गागरे बोवा सोव री १०.०० 
बाजूला झाकण सहीत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १६ हायवे ते कोहाटकर यांच्या घरापर्यंत खडीकरण 
द्र /मोर मजबुतीकरण) ts = १०.०० 
( 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १६ येथे जितेंद्र कोहाटकर ते राजाभोज यांच्या घरापर्यंत 
43 /मोर खडीकरण (मजबुतीकरण) करणे १०.०० 
खडीकरण ( करणे. 
प्रभाग क्र. १७ येथे आज्ञा जांभूळकर यांच्या घरापासुन ते तावशी 
५४ । अर्जुनी/मोर णत विनया a सिमेंट वळी जु १०.०० 
नाल झाकण सहीत सिमेंट नाली बांधकाम करणे. 
५५ | अर्जुनी/मोर | अर्जुनी नगरपंचायत साठी स्वर्गरथ घेणे. १५.०० 
५६ | अजुंनी/मोर | प्रभाग क्र. १२ मध्ये वाचनालय साठी इमारत तयार करणे. ५०.०० 
प्रभाग क्र.०३, संविधान चौक, बुध्दविहार येथे सभामंडप बांधकाम 
५७ अर्जुनी/मोर मर शै J १५.०० 
करणे. 
अर्जुनी राजन वक शाप ते नहरापर्यंत CC रोड बनविणे व नानेश्वर लंजे ते 
4d /AR या eas aap १०.०० 
विनोद तुमळाम यांच्या घरापर्यंत नाली बनविणे. 
प्रभाग क्र. १४ येथे केवळराम हातझाडे ते MSH हातझाडे यांच्या 
घरापर्यंत Tg लावणे, व बाळबुद्दे ते मुख्य रस्त्यापर्यंत बंद गटारे 
५९ । अर्जुनी/मोर आव g ae ae sift र an Te १०.०० 
झाकणसहित तयार करणे माता माहुली मंदिर ते मुख्य रस्त्या TE 
लावणे दोन्ही बाजुस 
प्रभाग क्र. १४ माता माहुली मंदिर पासुन ते मुख्य रस्त्यापर्यंत सिमेंट 
६० | अर्जुनी/मोर | वेअर कोट करणे, व मुख्य रस्त्याजवळ (हायवे रोड) नाली बांधकाम १०.०० 
करणे बंद गटारे झाकण सहित 
न.पं.अंतर्गत संपूर्ण नगरात विविध ठिकाणी सोलर स्ट्रीट लाईट 
६१ | अर्जुनी/मोर cect a कोड लाड ५०.०० 
बसविणे. 
६२ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. १ येथे बौध्दविहार परिसरात सौंदर्यीकरण करणे १०.०० 
६३ | अर्जुनी/मोर | प्रभाग क्र. १ येथे मोकळ्या जागेत सौंदर्यीकरण करणे १०.०० 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १ येथे श्री.गौतम सर यांचे घरापासुन ते श्री.परशुरामकर 
६४ /मोर नमत जा गोहाड १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता बांधकाम करणे 
प्रभाग क्र. १ येथे मुख्य रस्त्यापासुन ते श्री गहाणे यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
६५ अर्जुनी/मोर यी कशा 3 ज़ १०.०० 
बांधकाम करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


क न जव रक्‍कम 
अ.क्र. | नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
अर्जुनी प्रभाग क्र. १ येथे श्री. चांदेवार यांच्या घरापासुन ते करंजेकर गुरुजी 
६६ /मोर त त ता ववर १०.०० 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता बांधकाम करणे 
स/अर्जुनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते हमीद शेख यांच्या घरापर्यंत नाली 
६७ / ग १०.०० 
बांधकाम झाकणासह 
स/अर्जुनी शुभम वैद्य ते डा. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा पर्यंत वेअरींग कोड 
&¢ i oe १०.०० 
सिमेंट रस्ता 
६९ | स/अजुंनी | ओपन ग्रीन जिम (तलावाच्या मागच्या बाजुला) १०.०० 
७० | स/अर्जुनी | रवी पटले ते उद्घोजी यांच्या घरापर्यंत एकाबाजुने नाली ३.०० 
७१ | स/अर्जुनी ।उद्घोजीते डा. रिता लांजेवार यांच्या घरापर्यंत एकाबाजुने नाली ३.०० 
७२ | स/अर्जुनी ।मांभवानी ते नागेश वैद्य यांच्या घरापर्यंत RAS रस्ता (वेअरींग कोड) १०.०० 
७३ | स/अर्जुनी सुरक्षा भिंत दुसरा टप्पा जुन्या आंब्याचे झाड ते विदेश टेभुणे १०.०० 
७४ | स/अर्जुनी | प्रभाग क्र. ०४ मध्ये ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
स/अर्जुनी टिकाराम भेंडारकर ते विनोद बडोले यांच्या घरापर्यंत एका बाजुने 
७५ / eee cane ८.०० 
नाली बांधकाम झाकणासह 
७६ | स/अर्जुनी | विनोद बडोले ते टी urge पर्यंत नाली बांधकाम एकाबाजुने ८.०० 
७७ । स/अर्जुनी । गजभिये ते अंबादे यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह ८.०० 
७८ | स/अजुंनी | stare ते फिरोज पठान यांचे घरापर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह ८.०० 
७९ | स/अर्जुनी | नयनकुमार बडोले ते मुख्य रस्त्यापर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह १०.०० 
८० | स/अर्जुनी | नगर पंचायत परिसर मध्ये ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
कोटांगले सर ते पंचभाई टेलर यांच्या घरापर्यंत एका बाजुने नाली 
८१ । स/अर्जुनी बांधकाम एकाबाजुने € Se क र १०.०० 
बांधकाम एकाबाजुने झाकणासह 
किसन डोये ते पंचभाई टेलर यांच्या घरापर्यंत एका बाजुने नाली 
८२ । स/अर्जुनी बांधकाम एकाबाजुने aera क. १०.०० 
बांधकाम एकाबाजुने झाकणासह 
८३ | स/अर्जुनी | तुमसरे पोलिस ते रोकडे यांच्या घरापर्यंत सिमेट रस्ता बांधकाम १०.०० 
स/अर्जुनी कोरे गुरुजी ते sare सर यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजुने नाळी बांधकाम 
८४ / es वळ १०.०० 
झाकणासह 
८५ | स/अर्जुनी | कोरे गुरुजी ते अंबादे सर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 
८६ | स/अर्जुनी | तुमसरे पोलिस ते रोकडे यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह ८.०० 
स/अर्जुनी घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र येथे संपुर्ण परिसराकरीता तार कुंपण (चेन 
८७ / लिंक फॅशिंगो १०.०० 
लिंक फॅशिंग) 
स/अर्जुनी घनकचरा व्यवस्थापन केद्रापासुन ग्रामिण रुग्णालयाच्या मागील 
८८ / आ ता व या १५.०० 
आर.ओ. पर्यंत खडीकरण रस्ता 
८९ | स/अर्जुनी । घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र येथे ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
९० | स/अर्जुनी | नंदागावळी पटवारी ते डोमळे च्या घरापर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह | १०.०० 
९१ | स/अर्जुनी | मुख्य रस्ता (IT) पासुन विद्युत ट्रांसफार्मर पर्यंत सिमेट रस्ता ३०.०० 
स/अर्जुनी गुरनुले गुरुजी ते srs यांच्या पर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम 
९२ / एकाबाजुने झाकणासह १०.०० 
एकाबाजुने झाकणासह 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


; es रक्‍कम 
अ.क्र. | नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
९३ । स/अर्जुनी | नवीन ओपन स्पेस येथे ग्रीन जीम बसविणे. १०.०० 
९४ । स/अर्जुनी | नवीन ओपन स्पेस येथे सौंदर्यीकरण करणे. १०.०० 
९५ | स/अर्जुनी | मुख्य रस्तापासुन ते सिल्लु राजानी यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता ८.०० 
९६ | स/अर्जुनी | मेश्राम सर यांच्या घराजवळ ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
९७ | स/अर्जुनी | तहसिल कार्यालयाच्या समोर You शौचालय तयार करणे १०.०० 
९८ । स/अर्जुनी | भाग्यवान TER ते तेजुबापु खोटेले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 
९९ । स/अर्जुनी । मुख्य रस्तापासुन ते प्रजापती ब्रम्हाकुमारी आश्रम पर्यंत सिमेंट रस्ता ८.०० 
| doo | ०० | स/अर्जुनी | सुख समृद्धी बार ते रफिक शोख च्या प्लॉट पर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम ९.०० 
सुख समृद्धी बार ते तुमसरे पोलिस च्या घरापर्यंत पर्यंत एका बाजुने 
co स/अर्जुनी | ह जा ees य ee 
नाली बांधकाम झाकणासह 
स/अर्जुनी पिपळाचा झाड ते रफिक ]ोखच्या प्लॉट पर्यंत नाली बांधकाम एका 
१०२ / बाजुने झाकणासह १०.०० 
बाजुने झाकणासह 
स/अर्जुनी बालु वालोदे ते टॉवर पर्यंत सिमेंट रस्ता व दोन्ही बाजुने नाली बांधकाम 
१०२३ / सा सर १०.०० 
झाकणासह 
१०४ | स/अर्जुनी | मटण मार्केट मध्ये पेव्हींग ब्लॉक लावणे १०.०० 
१०५ | स/अर्जुनी इर्शाद कुरेशी ते बोळीपर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह १०.०० 
स/अर्जुनी आसिफ मेमन ते Sale कुरेशी यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम 
१०६ / शाक वि बाजुने १०.०० 
झाकणासह दोन्ही बाजुने 
१०७ | स/अजुंनी ।अंताराम नान्हे यांच्या घराजवळ ९ मिटरचे हायमास्ट लाइट लावणे ४.०० 
१०८ | स/अर्जुनी | शांकर खेडकर ते समाज मंदीर पर्यंत सुरक्षा भिंत १०.०० 
१०९ | स/अर्जुनी | हनुमान मंदीर ते सलीम पठाणच्या घरापर्यंत नाली एका बाजुने ४.०० 
स/अर्जुनी सुकराम पात्रे ते ्यामराव पात्रे यांच्या घरापर्यंत नाळी बांधकाम 
co / झाकणासह एका बाजुने ५.०० 
झाकणासह एका बाजुने 
स/अर्जुनी प्रभाग क्र. १० येथील अंगणवाडी ते पटवारी कार्यालयापर्यंत पेव्हिग 
ES 7 ब्लॉक लावुन फेड्िंग करणे ५.०० 
ब्लॉक लावुन birt करणे 
११२ | स/अर्जुनी । मोहन पात्रे ते सातनाथ राजगिरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम | ८.०० 
स/अर्जुनी मोहन पात्रे ते सातनाथ राजगिरे यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम एका 
११२३ / बाजुने झाकणासह ६.०० 
बाजुने झाकणासह 
११४ | स/अजुंनी | पंप हाऊस समोरुन स्मशान भुमी पर्यंत सिमेंट रस्ता पहिला टप्पा ८.०० 
११५ | स/अजुनी | पंप हाऊस समोरुन स्मशानभुमी पर्यंत सिमेंट रस्ता दुसरा टप्पा ८.०० 
११६ | स/अजुंनी | पंप हाऊस ते SOTA भुमी पर्यंत सुरक्षा भिंत पहिला टप्पा १०.०० 
११७ | स/अर्जुनी | पंप हाऊस ते हामझान भुमी पर्यंत सुरक्षा भित दुसरा टप्पा १०.०० 
स/अर्जुनी संजय राजगिरे यांचे शेतापासून ते बावनकर लेआऊट पर्यंत नाली 
११८ / Rene १०.०० 
बांधकाम. 
११९ | स/अजुंनी | गॅस एजेसी ते शालिकराम राजगिरे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण ५.०० 
स/अर्जुनी ईश्वरदास बडवाईक ते ईश्वर लांजेवार यांच्या घरापर्यंत एका बाजुने 
१२० / ee ४.०० 
नाली बांधकाम झाकणासह 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


= = रक्‍कम 
अ.क्र. | नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
१२१ । स/अर्जुनी | प्रभाग क्र. १३ येथिल अंगणवाडी ओपन स्पेस मध्ये पेव्हींग ब्लाक लावणे | २.०० 
१२२ | स/अर्जुंनी | ओपन स्पेस येथे ग्रीन जीम बसविणे. १०.०० 
स/अर्जुनी प्रभाग क्र. १४ येथिल अंगणवाडी ओपन स्पेस मध्ये पेव्हींग STH व तार 
१२३ / फेन्सोंग ३.०० 
फेन्सींग 
स/अर्जुनी फारुख wes ते ललिता भोयर यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व सिमेंट 
१२४ / ee १०.०० 
काँक्रीट रस्ता 
१२५ | स/अजुंनी | विमलाबाई यांच्या घराजवळ ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
१२६ | स/अजुंनी | हरिष कोवे यांच्या घराजवळ ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
१२७ | स/अर्जुनी | प्रभाग क्र.१६ मध्ये ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
स/अर्जुनी चाटोरे सर ते मुलीधर कापगते यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजुने नाली 
१२८ / ee ९.०० 
बांधकाम झाकणासह पहिला टप्पा 
स/अर्जुनी ATER सर ते मुलीधर कापगते यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजुने नाली 
१२९ / बांधकाम झाकणातह दुसरां ९.०० 
बांधकाम झाकणासह दुसरा टप्पा 
स/अर्जुनी दिघोरे बाबु ते लंजे सर यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम झाकणासह 
१३० i. बाजुने १०.०० 
दोन्ही बाजुने 
१३१ | स/अर्जुनी | बावणे ते वसंत कोटांगले यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता ६.०० 
१३२ | Wat ।मेनरोड ते खोटेले ग्रामसेवक यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. १०.०० 
१३३ | स/अर्जुनी | रुखमोडे ते आत्राम यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. १०.०० 
१३४ | स/अर्जुनी | डा. देशमुख ते गहाणे मॅडम यांचे घरापर्यंत नाली बांधकाम. ६.०० 
स/अर्जुनी को. ऑप. बक ते मेढे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता (व्हेरींग कोड) 
१३५ / ates १०.०० 
बांधकाम, 
१३६ | Use ।मेंढे ते कोरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता (व्हेरींग कोड) बांधकाम. १०.०० 
१३७ | स/अर्जुनी | पद्माकर ]ोंडे ते भाऊदास राजगिरे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण ८.०० 
१३८ | स/अर्जुनी | मेश्राम सर ते प्रशांत शहारे ते कोरे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण ८.०० 
स/अर्जुनी शर्मा ते राजेश मुनिश्वर यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजुने नाली बांधकाम 
१३९ / See १४.०० 
झाकणासह 
१४० | स/अर्जुनी | मेश्राम सर यांच्या घराजवळ ९ मिटरचे हायमास्ट लाईट लावणे ४.०० 
स/अर्जुनी मेश्राम सर ते भगत अर्जुनवीस यांच्या घरापर्यंत नाळी बांधकाम 
१४१ / ae १०.०० 
झाकणासह 
स/अर्जुनी चिलिया ब्राम्हणकर ते जसपाल बल यांच्या घरापर्यंत नाली उंचीकरण 
१४२ / पव कशी १०.०० 
व कव्हर करणे 
स/अर्जुनी गट नं. २३२/१ मधील ओपन स्पेसचे सौंदर्यीकरण आणि ओपन ग्रीन 
१४३ i 30,00 
जिम 
स/अर्जुनी मनोहर राऊत ते तेजुबापु खोटेले यांच्या घरापर्यंत नाळी बांधकाम 
१४४ / तार १०.०० 
झाकणासह 
१४५ | स/अजुंनी | नान्हे ते शहारे ग्रामसेवक यांच्या घरापर्यंत एका बाजुने नाली बांधकाम । १०.०० 
१४६ | स/अजुंनी | शहारे पटवारी ते भगत अर्जनवीस यांच्या घरापर्यंत एका बाजुने नाली १०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत, जि.गोंदिया रु.१५.०० कोटी 


| = रक्‍कम 
अ.क्र. नगर पंचायत कामाचे नाव 
(रु.लक्ष) 
बांधकाम 
न.पं.अंतर्गत संपूर्ण नगरात विविध ठिकाणी सोलर स्ट्रीट लाईट 
१४७ | स/अर्जुनी ees र slo og ५०.०० 
बसविणे. 
एकुण १५००.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


